अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
परळी वैजनाथ व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, बीड व 
निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
कार्यालयाच्या नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते 
दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १५/१२/२०१८ 


वाचा:- १) शासन पाटबंधारे विभाग ज्ञापन क्र.सीओई-३२८३/५९५(११६/८४)/पा.प्र.२, 
दि.०६/०९/१९८४. 
२ जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), 
दिनांक ०६/०२/२००३. 
३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ २०१७/प्र.क्र.१४९/२०१७/मोप्र-२, 
दिनांक ०५/०६/२०१८. 
४ अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ, यांचे पत्र 
जा.क्र.आस्थापना-२/२७३५, दिनांक ०९/०८/२०१८ व जा.क्र.आस्थापना-२/३७७२, 
दिनांक २०/११/२०१८, जा.क्र.आस्थापना-२/३९३४, दिनांक ०९/१२/२०१८. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०५/०३/२०१८. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०७/०९/२०१८. 
प्रस्तावना:- 
जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक 
अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखालील 
विभाग/ उपविभागातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. सदर पदांना 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भ क्र.३ येथीळ शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१७ ते 
दि.२८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी | रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना आस्थापना 
बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ | २८ पदे 
कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे विभाग, | १६० पदे ४९ पदे (५३-४) 
बीड (वाढ/घट). 
कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा | १६० पदे ३३ पदे 
विभाग क्र.२, लातूर (वाढ/घट) 
एकुण | ३४८ पदे ८२ पदे 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 
नाही, sa अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये तसेच दि.०१/१०/२०१८ 
ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्राधिकार संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आले 
आहेत. 

संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून, सदर पदांना दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट -“अ' व परिशिष्ट - 'ब' मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४८ पदांना (परिशिष्ट-अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६६ पदांना (परिशिष्ट-ब) 
संदर्भ क्र.५ व ६ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खाळील अटींच्या अधिन 
राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

3) या सर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

४) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 

५) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 


2 सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन 2092-2098 या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा 


नियत अस्थायी आस्थापना :- 


मागणी क्रमांक आय -५, 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
८०, सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 
०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (वेतन) 
(०४(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) 
(संगणक संकेतांक ४७०१ आय २०४) 
32, अंशदाने. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना :- 
मागणी क्रमांक आय -५ , 
४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च , 


८०, सर्वसाधारण, 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 

(02)(04) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र) 
(कार्यक्रम) (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ८९९), 

५४, गुंतवणूका. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांकःपदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५/०३/२०१८ तसेच शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०७/०९/२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव यांचे 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१५१६३३४९२४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


A b h a y Ke S h a (0 fa O ou=Water Resources Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Yedsikar 0000 
क ाकळडे 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट -अ व -ब? कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 

१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी-वैजनाथ, जि.बीड. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा 
केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ 
लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद केलेले लेखाशिर्ष 
चुकीचे असल्याने सुधारण्यात आलेले असून ते बरोबर असल्याची खातरजमा करावी व 
भविष्यात प्रस्ताव पाठवितांना अचुक लेखाशिर्ष नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी. 

६. वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

७. आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मोप्र-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२, दिनांक १५/१२/२०१८ चे सहपत्र. 


दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३४८ पदे 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
ae | , २. ३. 1 छै. | , ५. 
१) अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे he अधीक्षक अभियंता | 
प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
2 | उप अधीक्षक अभियंता ॥- 
३ | शाखा अभियंता ३ 
४ | अधीक्षक ip ae 
4 | प्रथम लिपिक i385 | 
६ | लघुलेखक उच्चश्रेणी er] 
9 | वरिष्ठ लिपिक ४ 
८ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
९ | प्रमुख आरेखक z= 
| 9° | ० | संगणक La] 
[Age] १ | टंकलेखक ३ 
१२ | आरेखक श्रेणी-२ "1 
१३ | वाहनचालक ea 
१४ | नाईक शि 
१५ | शिपाई ३ 
१६ | चौकीदार =a 
एकूण (3) | २८ 
2) कार्यकारी अभियंता, बीड पाटबंधारे पि कार्यकारी अभियंता Ra 
विभाग, बीड 
२ | उपकार्यकारी अभियंता [Ear 
३ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
४ | भांडारपाल शिळ ब. 
५ | सहाय्यक भांडारपाल शि 
६ । विभागीय लेखापाल Peat | 
७ । प्रथम लिपिक i; १_| 
८ | आरेखक / आरेखक श्रेणी-१ दजा 
९ | वरिष्ठ लिपिक षु 
aan | ० | कनिष्ठ लिपिक ४ 
ha १ | सहाय्यक आरेखक /आरेखक ia 
श्रेणी-२ 
१२ | टंकलेखक ३ 
१३ | संगणक in 
१४ | लघुलेखक विक iy 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


अ.क्र यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
ae !| २ ३. fee. ५ 
१५ । वाहनचालक 
१६ | नाईक za 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार [ae] 
UPI | ३४ 
2.9) | उप विभागीय अभियंता, कुंडलिका णं उप विभागीय अभियंता/उप 
कालवा उप विभाग, बीड विभागीय अधिकारी ea 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक ma 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ शिन 
टंकलेखक (ia 
वाहन चालक za 
शिपाई २ 
| केर, ० | चौकीदार शिया 
एकूण | १८ 
२.२) | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे णि उप विभागीय अभियंता/उप 
उप विभाग क्र.१, बीड विभागीय अधिकारी रि 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक विद डि 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ शि 
टंकलेखक झि 
वाहन चालक aad 
९ | शिपाई २ 
| 9° | ० | चौकीदार Le] 
एकूण | १८ 
२.३) | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे गि उप विभागीय अभियंता/ उप | 
(स्था.यो.) उप विभाग, बीड विभागीय अधिकारी 
क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक za 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ शि 
७ | टंकलेखक शि 
८ | वाहन चालक | १_| 
९ | ras २ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


अ.क्र यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
coal २. ३. शिका काया व षु. 
।_१०_| ० | चौकीदार 286 4] 
एकूण | १८ 
२.४ | उप विभागीय अभियंता, लघुपाटबंधारे णि उप विभागीय अभियंता /उप |. 
उप विभाग, पाटोदा विभागीय अधिकारी 
२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
3 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक | 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ zo 
७ | टंकलेखक बिळे जि 
वाहन चालक चि 
शिपाई २ 
| do | o | चौकीदार a 
एकूण | १८ 
२.५) | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे ba उप विभागीय अभियंता /उप | 
उप विभाग, केज विभागीय अधिकारी 
(बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड कडून | २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थलांतर) 
3 | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक | 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ शिन 
७ | टंकलेखक शि =| 
वाहन चालक Le 
शिपाई २ 
| 9° | o | चौकीदार Ee] 
एकूण | १८ 
२.६) | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे 4 उप विभागीय अभियंता /उप 
उप विभाग, अंबाजोगाई विभागीय अधिकारी षि 
(बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड कडून | २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थलांतर) 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक i 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ a 
७ | टंकलेखक feared 
वाहन चालक शि. 
शिपाई २ 
| 90 | o | चौकीदार ae 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


अ.क्र यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 
cal 2. 3. a Se षु. 
एकूण | १८ 
२.७ | उप विभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे led उप विभागीय अभियंता /उप 
उप विभाग, परळी (वै.) विभागीय अधिकारी षि 
(बीड लघु पाटबंधारे विभाग, बीड कडून | २ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
स्थलांतर) 
३ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक शिश 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | अनुरेखक/आरेखक श्रेणी-३ |. भै. | 
७ | टंकलेखक |... =| 
वाहन चालक ie 
शिपाई २ 
| ae o | चौकीदार ae J 
एकूण १८ 
विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (बौ | १६० 
निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
३) कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा णो कार्यकारी अभियंता ia 
विभाग H.2, लातूर 
उप कार्यकारी अभियंता हि. 
क.अ./ शाखा अभि./स.अ.श्रेणी-२ ४ 
विभागीय लेखापाल ese | 
५ | आरेखक / आरेखक श्रेणी-१ ey 
६ | सहाय्यक आरेखक eee 
७ | प्रथम लिपीक शि 
वरिष्ठ लिपीक षु 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
Rea ० | टंकलेखक ३ 
| १... १ | भांडारपाल 1 १_| 
१२ | सहाय्यक भांडारपाल | तर| 
१३ | संगणक 1 १_| 
१४ | लघुलेखक(निम्न श्रेणी) दिव्य 
१५ | वाहन चालक | 
१६ | नाईक हिज 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार a | 
एकूण | ३४ 
3.9) | निम्न तेरणा प्रकल्प उप विभाग Hy, | उप विभागीय अभियंता i 
निलंगा, मुक्‍्काम-लातूर 
२ | क.अ./शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ ४ 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची 


ai 
& 


11.17 बी 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


०८ | “८० | ८० 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 90 | fo) 


चौकीदार 


0) 2] 0} of] 0] vB] 0] K/L 


एकूण 


ae) 
“ 


2-2) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.४, 
निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


१० | fo) 


चौकीदार 


O}] A] Of] Of] Of] A] ©] 9८ 9७८ 


एकूण 


me) 
९ 


३.३) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.५, 
निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 90 | ठ 


चौकीदार 


OO} A] oO} -० | -0 | *)  - | 9८ 9७८ 


एकूण 


३.४) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र.६, 
निलंगा, मु. लातूर 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


tes 
tes 
१८) 
२ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदांची 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


३.५) 


माजलगांव संकल्पचित्र उप विभाग, 
निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


।_१० | fo) 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO} -० | A] OO] K] 9७८ 


एकूण 


ae) 
ios 


३-६) 


निम्न तेरणा कालवा उप विभाग क्र. ८, 
लातूर 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


| 90 | ठ 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO} -० | A] OO] K] 9७८ 


एकूण 


३.७) 


साकोळ मध्यम प्रकल्प उप-विभाग, 
वलांडी 


उप विभागीय अभियंता 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


-०| O}] oO] A] oO] 9८ 9८ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


अ.क्र यालयाचे नाव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 

ae !| २. ३. [oe fee. , षु. 

९ | शिपाई २ 

१० | ० | चौकीदार al 

एकूण | १८ 

विभाग व उप विभाग मिळून एकूण (क) १६० 

एकूण नियत अस्थायी पदे (B+ T+ GH) ३४८ 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


परिशिष्ट-ब 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२, दिनांक १५/१२/२०१८ चे सहपत्र. 
दि.०१/०३/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ६६ पदे. 


अ.क्र. | मंडळ / विभाग कर्मचा-याचे संपूर्ण नाव पदनाम । पद पैवानिवृत्ती 
संख्या| दिनांक 
Ra > २. ३. 1. ४. | . 4. द. 
अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 

शि महादेव पापालाल उमाप कारकून ।१__ | 30/08/2024 
२ नाथराव ज्ञानोबा होळंबे अनुरेखक  |१ | ३१/०५/२०२३ 
3 एन.बी.नाईकवाडे वाहनचालक | 3 39/09/2020 
8 आसाराम नामदेवराव जाधव । वाहनचालक ३१/०५/२०१८ 
4 नासेर शरीफ पठाण वाहनचालक ३१/०५/२०२१ 
६ सुग्रीव माणिक मुसळे स्वच्छक ६ ३०/०६/२०१९ 
शांकर सोनबा वडीपल्ली स्वच्छक ३१/०७/२०१८ 
८ रमेश दामोदर दारकोंडे स्वच्छक ३१/०५/२०२० 
g दडारथ लक्ष्मण मुंडे स्वच्छक ३१/१२/२०२३ 
| a0 | विठ्ठल गोविंद pais स्वच्छक ३०/०६/२०२५ 
ae | q विठ्ठल माधवराव दहिफळे स्वच्छक ३१/०८/२०२१ 
१२ जे.वाय.सानप मुकादम ।१___ | ३०/०४/२०२१ 
१३ रावसाहेब संभाजीराव सोमवंशी | चौकीदार ७ ३१/१२/२०२० 
१४ दिनकर लक्ष्मण पांडव चौकीदार ३०/०४/२०२४ 
१५ भारत धोंडीराम फड चौकीदार ३१/०१/२०२० 
१६ उध्दव आर.पंडीत चौकीदार ३१/१२/२०२४ 
१७ सलीम अल्लाउद्दीन चौकीदार ३१/०१/२०२१ 
१८ श्रीमती क्रांतीबाई बनसोडे चौकीदार ३०/०४/२०२३ 
१९ जे.एन.दराडे चौकीदार ३१/०५/२०२० 
२० बाळासाहेब संभाजी जोगदंड । मजूर २० | ३१/१०/२०२५ 
२१ पांडुरंग श्रीरंग दहिफळे मजूर ३१/०३/२०२१ 
२२ वसंत रंगनाथ नागरगोजे मजूर ३१/१२/२०१९ 
२३ अशोक बाबूराव पांडे मजूर ३१/०१/२०२३ 
२४ महादू संभाजी पारधे मजूर ३०/०४/२०२० 
२५ शिवाजी दिगंबर पवार मजूर २८/०२/२०२० 
२६ आयुबखा इज्जतखा पठाण ।मजूर २८/०२/२०२४ 
२७ सुग्रीव लिबाजी भिक्कड मजूर ३१/०७/२०२१ 
२८ शिवाजी महादेव घुले मजूर ३०/०४/२०२३ 
२९ विलास मल्लिकार्जुन मेसे मजूर ३०/०६/२०२३ 
३० लक्ष्मण बाबुराव शिदे मजूर ३१/०५/२०१९ 
३१ ज्ञानोबा शाहूराव कचरे मजूर ३१/०८/२०२७ 
३२ यशवंत सटवाजी उमाप मजूर ३०/०६/२०२३ 
33 अशोक निवृत्ती वेरागे मजूर ३१/१०/२०२८ 
३४ नानासाहेब मनोहर भांडवलकर | मजूर ३०/०४/२०२१ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०१८/१५६९/प्र.क्र.५३२/मोप्र-२ 


अ.क्र. | मंडळ / विभाग कर्मचा-याचे संपूर्ण नाव पदनाम । पद पैवानिवृत्ती 
संख्या| दिनांक 
eel 2. ३. I ee PS Ge 

34 महादेव बाबूराव दराडे मजूर ३०/०६/२०१९ 
३६ एच.के. इंगोले मजूर ३१/१२/२०२३ 
३७ एस.आर. खोड मजूर ३०/०६/२०१८ 
3¢ श्रीमंत बापूराव वैद्य मजूर ३१/०५/२०२१ 
38 सुभाष नारायण सपकाळ मजूर ३०/११/२०१८ 

एकूण (अ) | ३९ 

कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र.२, लातूर 
ail प्रमोदकुमार प्रभुदेव जोशी पंप अटॅन्डट |१ | ३०/०६/२०२३ 
२ प्रदिप विरभद्रजी आर्य कारकून 1१. | ३०/०६/२०१९ 
3 बबन एकनाथ भोकरे पंप ऑपरेटर |१ | ३०/०४/२०२० 
४ वशिष्ट विनायक साठे प्रयोगशाळा परी १ | ३१/०३/२०२० 
५ राजाराम बाबुराव हुडगे बिनतारी यंत्र ct ३०/०४/२०२० 
चालक 

६ अशोक भाऊचार्य शिवणे मुकादम ।१___| ३०/०४/२०२२ 
9 वामन अंबाजी बावणे स्वच्छक 8 ३१/०८/२०२३ 
८ बनकर रामराव बाजुळगे स्वच्छक २८/०२/२०१९ 
९ लहु बाबुराव सुदावळे स्वच्छक ३०/०४/२०२६ 
१० | ० श्रीमती इंदुमती दत्तात्रय एखंडे | स्वच्छक ३०/०६/२०२१ 
ae | दगडू तातेराव वजीर मदतनीस ३ ३१/१२/२०१८ 
१२ दादाराव गुणवंत पांचाळ मदतनीस ३१/१२/२०१९ 
१३ हिरास नामदेव रुपनर मदतनीस ३०/०४/२०२१ 
१४ गोपाळ माणिकराव गोरे चौकीदार  |१ | ३०/०६/२०२१ 
१५ बालाजी विठ्ठल गोरे मजूर १३ | ३१/०३/२०२४ 
१६ सुभाष विश्वनाथ कोल्हापुरे मजूर ३१/०५/२०१९ 
१७ भागवत मनोहर साठे मजूर ३१/१२/२०२५ 
१८ बाबू रसुलसाब नाईकवाडे मजूर ३१/१२/२०१८ 
१९ बालाजी सोपान जाधव मजूर ३१/०७/२०१८ 
२० जनक माधवराव सामनगावे | मजूर ३०/०६/२०२४ 
२१ प्रताप गुणवंत सुरवसे मजूर ३१/१२/२०२२ 
२२ बालाजी विठ्ठल सुरवसे मजूर ३१/०१/२०२२ 
२३ श्रीरंग विठ्ठल बावणे मजूर ३१/०१/२०२० 
२४ नामदेव सुव्बराव नाईकवाडे । मजूर ३०/०६/२०२० 
२५ खाजामिया इस्माईलसाब शेख । मजूर २९/०२/२०२४ 
२६ दिलीप शांकरराव पानकुरे मजूर ३०/०६/२०२३ 
२७ नागोराव गोविदराव मनाळे । मजूर ३०/११/२०२२ 

एकूण (ब) | २७ 

एकूण (अ--ब) पदे | ६६ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


